सन 2023-28 या आर्थिक asta आदिवासी 
घटक कार्यक्रमांतर्गत रस्ते दुरुस्ती/ सुधारणा 
(राज्य स्तर) योजनेंतर्गत निधी वितरण (लेखाशीर्ष 
३०५४ २७२२) 
महाराष्ट्र हासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३/का-६ 
मादाम कामा रोड, महात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २८ मार्च,२०२४ 


वाचा 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
२) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, समक्रमांक दि.०२.०६.२०२३, दि.०७.०७.२०२३, दि.१३.०७.२०२३, 
दि.१३.१०.२०२३, दि.२६.१२.२०२३ व दि.०५.०३.२०२४ 
३) आदिवासी विकास विभाग नस्ती क्र.जिरस्ते-१२२३/प्र.क्र.१२७/का-०५. 
शासन शध्दीपत्रक :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील आदिवासी 
क्षेत्रातील रस्ते दुरुस्ती / सुधारणांच्या कामांना (लेखाशिर्ष ३०५४ २७२२) अंतर्गत अर्थसंकल्पीत तरतुदीतुन रस्ते दुरुस्ती / 
सुधारणांच्या भैतिकदृष्ट्या पुर्ण झालेल्या/प्रगतिपथावरील २४४० कामांकरीता संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये निधी 
वितरणास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयामध्ये नांदेड जिल्ह्यातील अ.क्रं. ४ व ५ हि कामे नाशिक जिल्ह्यातील 
असल्याने पुढीलप्रमाणे दुरुस्ती करुन सदर कामांसाठी नांदेड जिल्हयाकरीता वितरीत करण्यात आलेला निधी नाशिक 
जिल्ह्याकडे वर्ग करण्यात यावा. दुरुस्ती पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावी. 


अ.क्र कामाचे नाव प्र.ममा किमत वितरीत निधी 
जिल्हा नाशिक 
शि रामा.७ नवे पिपळकोठे ते तुंगण दिगर कि.मी.०/०० ते ७/०० ५०.०० २५.०० 
रस्ता सुधारणा करणे ता.बागलाण जि.नाशिक ग्रा.मा.६७ 
२ | Fees ते रायमळा कि.मी.०/०० ते १/०० रस्ता सुधारणा करणे ५०.०० २५.०० 
ता.बागळाण जि.नाशिक ग्रामा-१८ 


2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३२११०२६४००८२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 
Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM 
IHAWARI 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार q नावाने. RAJ E N D RA Bie o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e429342 1 ba2dfa8 
D EVA RA M a71cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=F617DED8E7182679ED107E635111 
60B2054D23D8173AD985E5B569A5802CEASA, 
B H AWA R | cn=RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
Date: 2024.03.28 17:56:22 +05'30' 
(राजेंद्र दे.भवारी ) 
कार्यासन अधिकारी महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


-O 


मा.मंत्री, आदिवासी विकास विभाग यांचे खासगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.. 
सचिव, आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 


A 


AN 
Se LTS De a 


oc 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


) मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 
) अपर आयुक्त, आदिवासी विकास,नाशिक. 

) जिल्हाधिकारी, नाशिक व नांदेड 
) 
) 


Nn S&S mM 2-८ 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक व नांदेड, 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक व नांदेड 
१०) संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
११) कार्यासन अर्थ-१९/व्यय-१४, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२) कार्यासन-५ , आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
१३) निवड नस्ती कार्यासन -६(अर्थसंकल्प शाखा), आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


